महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक.अविवि-२०१९/प्रक्र.२५/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८/११/२०१९ 


विषय- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम ( PMIVK ) अल्पसंख्यांकासाठी बुलडाणा 
जिल्ह्यातील चिखली, खामगाव, शेगाव व मोताळा गटातील जि.प.उर्दु प्राथमिक/ 
माध्यमिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
संदर्भ - 
१) जिल्हाधिकारी,बुलडाणा यांचे पत्र जा.क्र.कावी/अका/अल्पसंख्याक कक्ष/७८/२०१९. 
दि.०२/०३/२०१९ 
२) अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र .93/69/2098-MsDp-MOMA, fe २६/०९/२०१९. 
ज्ञापन - 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमा PMIVK ( 
पूर्वीचा बहु क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम- MsDP ) अंतर्गत राज्यातील बुलडाणा जिल्ह्यातील, चिखली, 
खामगाव, शेगाव व मोताळा गटातील जि. प उर्दु प्राथमिक/माध्यमिक शाळेत स्वच्छतागृहे बांधकामाचा 
रु. ४४.०० लाख इतक्या रकमेचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
संनियंत्रण समितीच्या सहमतीने केंद्र शासनास पाठविण्यात आला होता. त्यानुषंगाने १२ व्या 
पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि. १३/०९/२०१९ रोजी झालेल्या १८ व्या 
बैठकीत बुलडाणा जिल्हयातील चिखली, खामगाव, शेगाव व मोताळा गटातील जि. प उर्दु 
प्राथमिक/माध्यमिक शाळेत स्वच्छतागृहे बांधकामाचा रु. ४४.०० लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : 
राज्य हिस्सा हा ६०:४० या प्रमाणात असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा २६.४ लाख व राज्य 
शासनाचा एकूण हिस्सा रू. १७.६ लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरून बुलडाणा जिल्ह्यातील, चिखली, खामगाव, शेगाव व मोताळा 
गटातील जि. प.उर्दु प्राथमिक/माध्यमिक शाळेत स्वच्छतागृहे बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.२५/ का.०७ 


३. 


आरोग्यविषयक विकासकामांचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमा अंतर्गत विषयाकित ०४ गटातील मान्यताप्राप्त 


(Rs. In Lakh) 


Ss. री No. ० | Unit Central | State 
Block Name of Project ी Total 
No Unit Cost Share Share 
2 3 4 5 | 6 | 7 ॥ ०७ 
Toilets in Z.P. 
1 Chikhali 7 2.00 8.40 5.60 14.00 
Urdu pri School 
Toilets in Z.P. 
2 | Khamgaon 7 2.00 8.40 5.60 14.00 
Urdu pri School 
Toilets in Z.P. 
3 Shegaon 2 2.00 2.40 1.60 4.00 
Urdu pri School 
Toilets in Z.P. 
4 Motala a 2.00 7.20 4.80 12.00 
Urdu pri School 
Total 22 26.4 17.6 44. 


संदर्भ क्रमांक (2) ला अनुसरून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमा अंतर्गत विषयाकिंत ०४ 


गटातील मान्यताप्राप्त आरोग्यविषयक विकासकामांचा स्तंभ (८) मध्ये नमुद विकासकामनिहाय एकूण 
रू.४४.०० लाख (रूपये चव्वेचाळीस लाख फक्‍त ) इतक्या रकमेच्या आरोग्यविषयक विकासकामांना 
पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यास या ज्ञापनद्वारे प्रशासकिय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ. PMIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विषयांकित ०४ गटातील अनुक्रमांक (१ ते (४) येथील 


विकासकामांचा सविस्तर aie (मान्यताप्राप्त आरोग्यविषयक विकासकामांचा 


तपशीलवार पत्ता, कोड नं., युनिट निहाय मंजूर/वितरीत निधी इ.) परिशिष्ट “अ” मध्ये 


नमूद करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी विषयांकित ०४ गटातील 


विकासकामांची अमंलबजावणी ही परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद विकासकामनिहाय संबंधित 


कोड क्रमांकानुसार करणे आव्यक राहील. 
3T.PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विषयांकित ०४ गटातील विकासकामांची अमंलबजावणी 


करण्याची जबाबदारी जिल्हा मुख्य नियंत्रक व अमंलबजावणी अधिकारी या नात्याने 


जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्यावर राहील. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी विषयांकित 


०४ गटातील विकासकामांची अमंलबजावणी सुरळीतरित्या व सुनियंत्रितरित्या करणे 


सोयीचे व्हावे यासाठी Reporting Format (R.F) नमुना तयार करण्यात आला असुन, R.F 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.२५/ का.०७ 


ची प्रत सोबत जोडली आहे. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी PMUVK अंतर्गत 
मान्यताप्राप्त विकासकामांचा प्रगती अहवाल RF. च्या नमुन्यात, कोड क्रमंकानुसार 
स्वतंत्रपणे सादर करणे आवश्यक राहील. 


, PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांमधीळ आरोग्यविषयक विकासकामांची 


अमंलबजावणी ही राष्ट्रीय आरोग्य मिठान (NHM) अंतर्गत विहीत मानकांनुसार करण्यात 
यावी. 


, PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त आरोग्यविषयक विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता 


संबंधित गटनिहाय जिल्हा मुख्य नियंत्रक व अमंलबजावणी अधिकारी हे जिल्हाधिकारी, 
बुलडाणा राहील तसेच अमंलबजावणी यंत्रणा ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद बुलडाणा (बांधकाम विभाग) राहील. 


. शासन पत्र, क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.६८/का.७, दि.२८/०३/२०१६ मधील निर्देशानुसार 


PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता केंद्र + राज्य 


हिळ्या अंतर्गत मंजूर निधी सुरक्षिततेच्या हषटिकोनातून केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
ठेवण्यात यावा. 


. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१६.०२.२०१५ रोजीच्या पत्रातील 


सूचनांनुसार बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) वितरीत करण्यात येणा-या 
निधीस vat वा कोणत्याही प्रकारचे विभागीय कर लागू राहणार नाहीत. 


,>॥/॥)१/५< अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंळबजावणीकरिता संबंधित 


अमंलबजावणी यंत्रणेने आवश्यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. शासन 
निकषानुसार तसेच विकासकामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या 
तांत्रिक मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी तसेच 
प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. विकासकामांशी संबंधित सक्षम 
प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणा-या तांत्रिक मंजुरीच्या/कामाच्या आदेशानुसार, 
विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, 
बुलडाणा यांनी दक्षता घ्यावी. 


. 2०५८ अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांचे/बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण 


आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेवर राहील. 


, अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य 


शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच 
त्रैमासिक अहवाळ (७०) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत 
जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction 
tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामाची माहिती वेळोवेळी 
Upload करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.२५/ का.०७ 


ऐै. 


ए. 


जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुस-या 
टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची 
विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रेमासिक अहवाल (QPR) (अद्ययावत 
छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावी. 

PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांची अमंलबजावणी मुदतीत पूर्ण करण्याची 
जबाबदारी जिल्हा मुख्य नियंत्रक व अमंलबजावणी अधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी, 
बुलडाणा यांच्यावर राहील. 


, PMJIVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांची अमंलबजावणी करण्यासाठी आहरण व 


संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या तरतुदीतून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या 
कार्यालयात नोदंविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्या प्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्र 
शासनास पाठवावे. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिका-यावर राहील. 


ऑ.?॥/०५८« अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्वच्छतागृहे बांधकाम करताना महिला स्वच्छतागृहे 


बांधकामास प्राथम्य देण्यात यावे. 


ओ. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे 


निदर्डानास येईल अशा ठिकाणी फलक लावण्यात यावा व त्यावर खालील बाबीचा 
समावेश करण्यात यावा. 

भारत सरकारचे राजचिन्ह /भारत सरकारच्या मंत्रालय /विभगाचे नाव 

प्रकल्प किंमत / केंद्र व राज्य हिछ्याचे प्रमाण. 

योजनेचे नाव. 

काम सूरू होण्याचा दिनांक. 

अंमलबजावणी यंत्रणा. 

अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा यांचे संपर्काचा 
तपशिल संकेतस्थळासह. 


VV VV V WV 


४. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत स्वच्छतागृहे बांधकामातंर्गत केंद्र हिश्‍्यावर होणारा 
खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - 
इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास 
योजना (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” 
तसेच राज्य हिऱ्ऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय 
विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च )(२२३५ ए 239) ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.२५/ का.०७ 


५. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच 
अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११९१७०९०४०४१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ग Digitally signed by William Manwel Dsouza 
William Manwel 7111 a 
Maharashtra, OU = Minority Welfare 
Dsouza 5 ातवडडीनाला 
(वि.म.डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव/सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 

२. विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

३. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 

८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा. 

१०.संचाळक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बुलडाणा. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१५.निवड नस्ती, का.७ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.२५/ का.०७ 


परिशिष्ट - अ 


LIST OF SCHOOLS WHERE CONSTRUCTION OF TOILETS HAVE 
BEEN APPROVED 


DISRICT — BULDANA 


SCHEME — PRADHANMANTRI JAN VIKAS KARYKRAM 


ee NAME OF | SCHOOL NAME U-DISE CODE BOYS TOILETS | GIRLS TOILETS 
BLOCK ELIGIBLITY ELIGIBLITY 
] Z.P. Upp Pri School | 27040211801 1 1 
Mera Khurd. 
2 Z.P.Urdu Upp Pri Boys | 27040211904 1 | ४ | 
School Amdapur 
Chi : Z.P. Upp Pri School | 27040204401 1 1 
3 Chikhali Dongreshewali 
4 Z.P. Marathi Pri Boys | 27040211901 1 a 
School Amdapur 
5 Z.P. Urdu Upp Pri B | 27040204402 1 10 | 
School Dongreshewali 
es Z.P. Upp Pri School | 27040309501 1 = ij 
Hiwara Bk 
Z.P. एत Pri School | 27040307301 1 1 
7 | Khamgaon Saianpurl 
षि Z.P. Highschool | 27040302906 2 2 
Pimpalgaon Raja 
9 Shegaon Z.P. Pri School | 27041202401 1 1 
Shirasgaon Nile 
10 Z.P. एत Pri School | 27040507601 2 1 
Rajur 
Z.P. एत Pri School | 27040504702 1 a 
1 Motala Rohankhed 
12 Z.P. Urd Pri School | 27040503202 1 1 
Makodi 
Total 14 =a 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


Reporting Format - Pradhanmantri Jan Vikas Karykram 


District - Buldana 

Block - Chikhali 

Sector - Health 

Item - Toilets 

Name of Executing Engineer - 
For the Period - 


(Rs.in lac) 
Date of 
Total Total Land Work वधाचा Completion शिका) 
E Work Name and UDISE code No. of Unit Total Gol GOM Available Awarded Yes/No (If as per Work 
>> 1:23 07 रे < "टा cost Share Share प्या pes NOUL no oe Ut Received Utilized Balance 
no reason) no reason ) reason) reason for Grants Grants Grants 
delay ) 
1 2 — 3 = षि — 3] 10 11 12 13 14 15 
1 Z.P. Upp Pri School | 27040211801 2 2.00 | 4.00 2.40 1.60 
Mera Khurd 
2 Z.P Urdu Upp Pri 27040211904 1 2.00 | 2.00 1.20 0.80 
Boys School 
Amdapur 
3 Z.P. Upp Pri School | 27040204401 2 2.00 | 4.00 2.40 1.60 
Dongershewali 
4 Z.P. Marathi Pri 27040211901 il 2.00 | 2.00 1.20 0.80 
Boys School 
Amdapur 
5 Z.P. Upp Pri School | 27040204402 1 2.00 | 2.00 1.20 0.80 
Dongershweali 


Reporting Format - Pradhanmantri Jan Vikas Karykram 


District - Buldana 

Block - Khamgaon 

Sector - Health 

Item - Toilets 

Name of Executing Engineer - 


For the Period - 
(Rs.in lac) 
Date of 
Total Total Land Work bahar Completion शधधखश्का०ाा 
. Work Name and UDISE code No. of Unit Total वा वहन Available Awarded Yes/No if | aS Per Work 
No Location Units Cost Cost Shae Share Yes/No (If Yes/No (If ae order ( Received Utilized Balance 
9८370) 2०८१००) reason) ens Grants Grants Grants 

1 श्र शिव्या डळ as 10 11 12 13 14 15 
1 | Z.P.Upp PriSchool | 27040309501 | 1 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.80 

Hiwara Bk 
2 | Z.P.Urd Pri School | 27040307301 | 2 2.00 | 4.00 | 2.40 | 1.60 

Sajanpuri 
3 | Z.P. Highschool 27040302906 | 4 2.00 | 8.00 | 4.80 3.20 

Pimpalgaon Raja 


Reporting Format - Pradhanmantri Jan Vikas Karykram 


District - Buldana 

Block - Motala 

Sector - Health 

Item - Toilets 

Name of Executing Engineer - 


For the Period - 
Date of 
Total Total Land Work nae Completion inant | 
A Work Name and No. of Unit Total Available Awarded as per Work 
N Locati UDISE code Unit: Cost Cost GOI GOM Yes/No (If Yes/No (If Yes/No (If d 
० ocation nits ‘OS ०5 Share Share es/No ( es/No ( as or oat Received Utilized Balance 
no reason) no reason ) reason) reason for Grante वि वित: 
delay ) 
1 2 ae | _ Sas 10 11 12 13 14 15 
1 | Z.P. Pri School 27041202401 | 2 2.00 | 4.00 [240 | 1.60 
Shirasgaon Nile 


Reporting Format - Pradhanmantri Jan Vikas Karykram 


District - Buldana 

Block - Chikhali 

Sector - Health 

Item - Toilets 

Name of Executing Engineer - 
For the Period 


Work Date of inant | P 
Total Total Land Work See Completion Financial 
A Work Name and UDISE code No. of Unit Total Gol GOM Available Awarded Yes/No (If as per Work 
No Location Units Cost Cost Share Share Yes/No (If Yes/No (If as order ( Received Utilized Balance 
no reason) no reason ) reason) reason for Grants वि वित: 
delay ) 

1 2 SS] ॥ 10 11 12 13 14 15 
1 | Z.P.Urd Pri School | 27040507601 | 3 2:00 Ped 3:60. | ८40 

Rajur 
2 | Z.P.Urd Pri School | 27040504702 | 1 4-00- 20९ | 220s © १0:00 

Rohankhed 
3 | Z.P.Urd Pri School | 27040503202 | 2 2:00 4.00, 240. | "1.60 

Makodi 


